सन २०२२-२३ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती 
योजनेकरीता निधी वितरीत करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.६८/२२/तांशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक: २६ जुलै, २०२२. 
वाचा: = 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, 2022. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र.१८/ईबीसी/खप्रमा/२०२२-२३/६४, दि.१३ एप्रिळ, २०२२. 
३) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन ज्ञापन क्र.तंनिवि-१५२२/(प्र.क्र.६८/२२)/तांशि-३, 
दि.१० जून, २०२२. 
४) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र.१८/तंशिसं/डीबीटी/शा.पत्र/२०२२/१५९, दि.२४ जून, २०२२. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२२-२३ मध्ये “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” या 
योजनेसाठी अर्थसंकल्पित झालेल्या रु.७८६.४५ कोटी इतक्या निधीपैकी रु.६१८.५३ कोटी इतका 
निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन दि.२४ जून, २०२२ च्या 
पत्रान्वये सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 

“राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” या योजनेंतर्गत 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्त्याखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
व पात्र ठरलेल्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्‍कम अदा करण्याकरीता चालू वर्षी 
अर्थसंकल्पित झालेल्या रु.७८६.४५ कोटीपैकी रु.२२७,३०,०५,०००/- (अक्षरी रुपये दोनशो 
सत्तावीस कोटी तीस लक्ष पाच हजार फक्त) इतका निधी संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांना 
“खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून” आहरित व वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
तसेच आहरित व वितरीत करावयाच्या उद्दिष्टनिहाय निधीचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रुपये कोटीत) 
अ. उद्दिष्टे अर्थसंकल्पित | चालू वर्षी वितरीत वितरीत 
क्र. निधी केलेला निधी करावयाचा निधी 
१ | ३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने ७८२.९५ १६४.४२ २२७.०५५५ 
2 | 93, कार्यालयीन खर्च 3.40 ०.७३ ०.२४५० 
एकूण ७८६.४५ १६५.१५ २२७.३००५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.६८/२२/तांशि-३ 


अटी:- 

१) झासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१५/प्र.क्र.५०१/तांशि-४, दि.१३ 
ऑक्टोबर, २०१६, क्र.टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५५९/तांशि-४, दि.१५ एप्रिल, २०१७ व क्र.संकीर्ण- 
२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दि.७ ऑक्टोबर, २०१७ तसेच या संदर्भातील इतर आदेशामध्ये 
नमूद अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

२) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील पात्र प्रवेशित विद्यार्थ्यांनाच शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात 
यावा. ही रक्‍कम पात्र विद्यार्थ्यांच्या महाडिबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून बँक खात्यात थेट जमा 
होईल या दृष्टिने कार्यवाही करावी. तथापि, न्यायालयीन निर्णयानुसार योग्य ती कार्यवाही करता 
येईल. 

३) संचालक, तंत्रशिक्षण व सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचाळलकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 
नमुन्यादाखल काही संस्थाना भेट देऊन या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थितरीत्या होत 
असल्याची वेळोवेळी तपासणी करावी व त्याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर करावा. 

४) यापूर्वीच्या तपासणी अहवालात काही त्रुटा/अनियमितता आढळून आली असल्यास ती तात्काळ 
दूर करण्यासाठी आवश्‍यक ती उपाययोजना संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी करावी. चूकीची अथवा 
खोटी माहिती भरुन शासनाकडून शिक्षण शुल्क प्राप्त करुन घेतले असल्याचे निदर्शनास आले 
असल्यास Ball रक्‍कम वसूल करुन ती शासनाकडे जमा करण्यात यावी. तसेच यामध्ये संस्था 
दोषी आढळल्यास सदर संस्थेच्या अभ्यासक्रमाची मान्यता काढून घेण्यासाठी अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषदेकडे अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडे शिफारस करणे/फसवणूकीचा गुन्हा 
दाखल करणे या व अशा स्वरुपाची कडक कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत निधीचे वाटप करावे व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. निधीचे वाटप करण्यास विलंब करु नये. याबाबतची 
जबाबदारी संचालक, तंत्रशिक्षण यांची राहील. 


३. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३-तंत्रशिक्षण, 
तंत्रशिक्षण- १०७, शिष्यवृत्ती (00), (००)(०६) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती 
योजना, (कार्यक्रम) २२०३ ०७४८" या Sarkar दर्शविण्यात यावा व चाळू आर्थिक वर्षात 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये पात्र ठरलेल्या 
विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची प्रलंबित रक्‍कम या आदेशान्वये वितरीत केलेल्या निधीतून भागविण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.६८/२२/तांशि-३ 


५. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३४/१४७१, दि.११ जुले, 
२०२२ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9७३५/२०२२/व्यय-५, दि.१५ जुले, २०२२ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असुन, त्याचा सांकेतांक २०२२०७२६१५०८५७५३०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by MANALI MILIND ५१॥/॥॥॥४ 


Digi 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtr 
2,5.4.20=e4e402a7e34267297 1 6afafS506c8f4a9d 1528c744234b2ca13 
02837 Oebdd, 


SAMANT Cease 
(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण सह संचालक. (तंत्रशिक्षण संचाळनालयामार्फत) 
३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
५) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 
नियोजन विभाग/वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी/तांशि-४, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) कक्ष अधिकारी/साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) निवडनस्ती/तांशि-३. 


o~ 


&. 
५. re  *-€ ITS TS > <->  *-< 


(2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


